चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र. का-प्रआ/५४९, दिनांक ३१/०१/२०२३. 

प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी सदर रस्ते Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील 
खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक =| करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
सावलगाव बोरगाव परसोडी नवेगाव ग्रामीण (०/०० ते १/१००) । १४.६०० प्रमुख जिल्हा 
मक्ता कोथुर्णा कुर्झा नांदगाव रस्ता. मार्ग- ७० १.१०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३२ 


इतर जिल्हा । (०/०० ते १०/९००) 
मार्ग- १०९ १०.९०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते २/६००) 
मार्ग- २८ २.६०० कि.मी. 


राष्ट्रीय महामार्ग क्र.३५३ डी ।ग्रामीण मार्ग -५५ | (०/०० ते १/५००) | ३२.४२० प्रमुख जिल्हा 


तुडीमेंढा सायगटा लाखापूर १.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३३ 
मरारमेंढा खेड ब्रम्हपूरी बोंडेगाव ।ग्रामीण मार्ग -५१ | (०/०० ते १/६००) 

खंडाळा कन्हाळगाव भालेश्वर १.६०० कि.मी. 

पिपळगाव भोसले खांबतळोधी ।ग्रामीण मार्ग -५० | (०/०० ते ३/००) 

कोथुर्णा मकता सोंद्री ते नदीघाट ३.०० कि.मी. 


रस्ता. ग्रामीण मार्ग -३८ | (०/०० ते २/९००) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३५ /नियोजन-२ 


२.९०० कि.मी. 
भीण मार्ग -१६२ | (0/00 ते २/२००) 
२.२०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -३४ | (०/०० ते १/५००) 
१.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -२७ | (०/०० ते २/१००) 
२.१०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -३३ | (०/०० ते १/४००) 
१.४०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -३० | (०/०० ते १/८००) 
१.८०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -१० | (०/०० ते २/८५०) 
२.८५० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -११ | (०/०० ते ४/५७०) 
४.५७० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -२५ | (०/०० ते 2/00) 
२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -२४ | (०/०० ते ४/००) 
४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -१८ | (०/०० ते १/००) 
१.०० कि.मी. 
नदीघाट ते दिघोरी ते प्रजिमा-३४ ग्रामीण (०/०० ते १/४५०)  । २५.८०० प्रमुख जिल्हा 
तोरगाव खुर्द उचली मरारमेंढा माहेर | मार्ग -०६ १.४५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३४ 
खरबी राष्ट्रीय महामार्ग-३५३ डी ते इतर जिल्हा । (0/00 ते १/४५०) 
अडयाळ भगवानपूर चोरटी वायगाव ते| मार्ग -०५ १.४५० कि.मी. 
इजिमा-३३ ते तुलानमाल तलनमेंढा ग्रामीण (0/00 ते 2/00) 
ASHI प्रजिमा H.32 ला जोडणारा मार्ग -४८ २.०० कि.मी. 
acai ग्रामीण (०/०० ते १/८५०) 
मार्ग -४४ १.८५० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते २/००) 
मार्ग -४२ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते १/८००) 
मार्ग -४० १.८०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (0/00 ते ७/००) 
मार्ग -१०८ ७.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते १/००) 
मार्ग -११० १.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
मार्ग -१११ ५.०० कि.मी. 
७०.५७० 
एकूण कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३५ /नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७०.५७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२४७६.०८० + ७०.५७०) 
म्हणजेच २५४६.६५० मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७.९०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१२७०.१५०-१७.९००) म्हणजेच १२५२.२५० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.६७० कि. मी. ने घट होवून एकूण लांबी (५२७४.०४० -५२.६७०) 
म्हणजेच ५२२१.३७० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२८१६३७५५५४१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा,) 

प्रत - 

१ उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभिड 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


